खरीप हंगाम - २०२० पूर्वी शेतकऱ्यांना 
आवश्यक बाबींच्या खरेदीसाठी / पायाभूत 
सुविधांच्या उभारणीसाठी अर्थसहाय्य 
करण्याच्या दृष्टीने कृषि विभागाच्या योजनांची 
अंमलबजावणी तातडीने सुरु करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 


कृषि, पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.२२/२-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक :- १४ फेब्रुवारी, २०२० 


संदर्भ: कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. ०४१८/प्र.क्र. ११५/१४ अ, दिनांक २७/०४/२०१८ 


प्रस्तावना : 


कृषि विभागामार्फत विविध केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांची तसेच, जागतिक बँक सहाय्यित 
प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यात येते. या योजना व प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकरी 
बांधवाना होतीसाठी आवश्यक असलेल्या विविध बाबींच्या खरेदीसाठी तसेच, शेतावर विविध पायाभूत 
सुविधांच्या उभारणीसाठी अर्थसहाय्य करण्यात येते. या मध्ये प्रामुख्याने बियाणे, यंत्र व औजारे, ठिबक / 
तुषार संच इ.ची खरेदी तसेच, शेत तळे खोदकाम, शेत तळ्यास प्लास्टिक अस्तरीकरण, कांदाचाळ, 
शेड नेट / हरितगृह उभारणी, फळबाग लागवड नियोजन इ. बाबींचा समावेश आहे. 


आगामी खरीप हंगाम लक्षात घेता, खरीप हंगामापूर्वी MAHA आपल्या होताकरिता आवश्‍यक 
असलेल्या बाबींच्या खरेदीसाठी / उभारणीसाठी कृषि विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून 
देण्याकामी शेतकऱ्यांचे अर्ज मागवून लाभार्थ्यांची निवड करून त्यांना मंजुरी देण्याची कार्यवाही तातडीने 
करण्याच्या दृष्टीने पुढीलप्रमाणे शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे. 


परिपत्रक : 


१. कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजना तसेच, नानाजी देशमुख 
कृषि संजीवनी प्रकल्पासाठी सन २०१९-२० मध्ये जेवढी आर्थिक तरतूद उपलब्ध करुन दिली होती 
साधारणतः तेवढीच तरतूद सन २०२०-२१ करिता उपलब्ध होईल असे गृहीत धरून सर्व योजना 
/ प्रकल्पांतर्गत लाभार्थ्यांची निवड करण्याकरिता तत्काळ जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात याव्यात व 
इच्छुक शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागवून लाभार्थी निवड प्रक्रिया तातडीने सुरु करावी. 


२. कृषि आयुक्तालयाने जिल्हा / तालुका निहाय अस्थायी स्वरूपात आर्थिक लक्षांक निश्चित करून 
द्यावेत आणि सन २०२०-२१ साठी केंद्र / राज्य योजनांचे वार्षिक कृति आराखडे अंतिम झाल्यानंतर 
सुधारित जिल्हा / तालुका निहाय आर्थिक लक्षांक निश्चित करण्यात यावेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.२२/२-ओ, 


३. सन २०१८-१९ मध्ये “उन्नत शेती - समृद्ध होतकरी” अभियानांतर्गत संदर्भाकित शासन निर्णयाद्वारे 
विहित केलेल्या प्रक्रियेनुसार शेतकऱ्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या अर्जातून सोडत पद्धतीने तालुका 
निहाय लाभार्थ्यांची तातडीने निवड करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे, योजनेंतर्गत निधीचे संबंधित 
जिल्ह्यास / तालुक्‍यास वितरण होण्याची वाट न पाहता लाभार्थ्यांना तातडीने पूर्व संमती आदेशा 
निर्गमित करावेत. 

४. सन २०१९-२० मध्ये, निधी अभावी विविध योजनांतर्गत ज्या शेतकऱ्यांच्या अर्जांना मंजुरी देऊन 
लाभ देणे STE झाले नाही असे जुने अर्ज सन २०२०-२१ या वर्षात सोडत काढतेवेळी विचारात 
घ्यावेत, या शेतकऱ्यांना पुनःश्च अर्ज करण्याची आवश्‍यकता राहणार नाही. अशाप्रकारे, सन 
२०२०-२१ मध्ये प्राप्त होणारे नवीन अर्ज व सन २०१९-२० मधील शिल्लक जुने अर्ज एकत्र करुन 
त्यांची सोडत काढावी व लाभार्थ्यांची सन २०२०-२१ करिता निवड करण्यात यावी. 


५. मागील काही वर्षात शेतकऱ्यांच्या अर्जांना पूर्व-संमती दिल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या गळतीचे प्रमाण 
लक्षात घेता, प्रत्येक योजनेकरिता जिल्हा / तालुका निहाय प्राप्त होणाऱ्या एकूण आर्थिक 
लक्षांकाच्या दिड पट अर्जांना पूर्व-संमती देण्यात यावी. 


६. फळबाग लागवडीच्या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना खडडे घेऊन फळबाग लागवडीचे नियोजन 
करण्याच्या दृष्टीने लाभार्थ्यांना दि. १५ एप्रिल, २०२० पूर्वी पूर्व-संमती आदेड निर्गमित करावेत. 


७. सन २०१९-२० मध्ये कृषि विभागाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सविस्तर मार्गदर्शक 
सूचना कृषि आयुक्‍तालयामार्फत निर्गमित केलेल्या आहेत. सबब, सन २०२०-२१ मध्ये पुनःश्च 
नव्याने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित न करता, सन २०१९-२० मध्ये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक 
सूचनांमध्ये जो बदल करावयचा असेल केवळ तेवढा बदल क्षेत्रीय कार्यालयांना कळविला जाईल 
याची सर्व कृषि संचाळकांनी व आयुक्‍त (कृषि) यांनी दक्षता घ्यावी. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥१॥0१७॥॥१.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेताक २०२००२१४१४५४५५८४०१ असा 
आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
DN: c=IN, o=G 1t Of Maharashi 


की IN: c=IN, ०60४९1111९! shtra, ou=Agriculture and ADF 
hrikant Department, postalcode=400032, st=Maharash 

2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e 1 2fe19b8965025d482b 1 bee(fffaa62 
085c34db6bfd8c, 

Cc h a al d fa ka n t A n d e serialINumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a95f2ac 
3c¢192e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant Andge 
Date: 2020.02.14 14:56:11 +05'30' 

अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रति, 
१. मा. मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. मा. मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. मा. राज्य मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.२२/२-ओ, 


४. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. सर्व सह सचिव / उप सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. कृषि संचालक (सर्व), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

८. विभागीय कृषि सह संचालक (सवी 

९. सर्व अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, कृषि व, पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१०.जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 

११.महालेखापाल,महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


